सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ४९ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ , २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९४१ 


[ पृष्ठे - १८ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

९ ६१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९ ७२ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ५० 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 

५५ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


आहे . तसेच उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " 

असून 

उपवर्गीकरण "कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " असे आहे . 


अधिसूचना 


जिउनी/ साधन-२ / ना.प./ संस्थानोंदणी/ अधिसुचना/ २६६८/ २०१ ९ . 
- जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांचे द्वारे अधिसुचित 
करण्यात येत आहे , दि . महाराष्ट्र बॅकवर्ड अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक १३/११/ २०१९ रोजी काढण्यात 
आली आहे . 


लि . परभणी ता . जि . परभणी. 


परभणी, १३ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

एम.बी.सुरवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी क्रमांक पीबीएन / पीबीएन/ 
आरएसआर/( सीआर )/ १३९ / २०१ ९-२० दिनांक १३/ ११/ २०१९ असा 


औ . भाग १-४९ 


९ ६१ 


९ ६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


अधिसुचना 
जा.क्र .२०१८ / मशाका-२/ जमाबंदी/ कावी.- शासकीय अधिसुचना महसुल 
व वनविभाग क्र . टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ दिनांक ०१ जुलै १ ९ ७६ महाराष्ट्र 
जमीन महसुल अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ च्या पोट कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य 
शासनास असलेले अधिकार मला प्रत्यायोजीत करण्यात आलेले आहेत . 
त्यांचा वापर करुन उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे 
पुर्व प्रसिद्धीनंतर आता मी उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद याद्वारे 
ही अधिसुचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून औरंगाबाद जिल्ह्याच्या 
खुलताबाद तालुक्याच्या मौजे येसगाव २ या गावास सोबतच्या अनुसूची मध्ये 
निर्दिष्ट केलेल्या गट नंबर चा समावेश असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील 
खुलताबाद तालुक्यातील मौजे येसगाव २ या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या 
गावात रुपांतरीत करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एम . 
एस . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर जालना यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 
जालना, २४ / १०/ २०१ ९ 

एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


४ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


अनुसूची 


वाचा:- श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक ०५/ ११/ २०१९ ते ०८ / ११/ २०१ ९ पर्यन्तची 
एकुण ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


१. गावाचे नाव - येसगाव २ 


२. भुमापन क्रमांक 


आदेश 


२६,२७,२८,२९ , ३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,३ ९ , ४०,४१,३१२ व ३१३ 


सदरील महसुली गावातील भुमापन क्रमांक व एकुण गटाची संख्या ( १८ ) 
या गट नंबरचा समावेश आहे . 


स्थळ - खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद 
दिनांक ११.११.२०१९ 


( उदय चौधरी) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


क्र ./प्रशा/ ८४१० / २०१९ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्रीमती 
एच. ए . अन्सारी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 
दिनांक ०५/ ११/ २०१ ९ ते ०८ /११/२०१९ पर्यन्तची एकुण (०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा, तसेच रजेनंतर दिनांक ० ९/ ११/ २०१ ९ व १० /११/२०१९ रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक ०४/११/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ /११/ २०१९ रोजी कार्यालय वेळेपुर्वी पर्यन्त 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . ए . अन्सारी , 
ह्या ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


३ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्री . पी . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , जालना 
यांचा दिनांक ०१/११/ २०१९ ते ०४/ ११/ २०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेले श्रीमती के . एस . झंवर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर जालना यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्रीमती 
एम . वाय . डोईफोडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी 
स्वतःच्या कामासह सांभाळावे . 


क्र ./ प्रशा / ८३६३/ २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . पी . 
पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, जालना यांना दिनांक ०१/११ / 
२०१९ ते ०४/११/ २०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , ०२/ ११ / २०१९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . कुलकर्णी, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर, 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


९ ६३ 


५ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . ए . 
जाधव , ह्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, जालना म्हणून दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतीत श्री . एम . एन . जैस्वाल , 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, ०१/ ११/ २०१९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०४/ ११/ २०१९ ते ०६/ ११/ २०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र ./प्रशा/ ८४० ९ /२०१९ :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्रीमती 
एम . एस . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 
दिनांक ०४/ ११/ २०१९ ते ०६ / ११ / २०१९ पर्यन्तची एकुण (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेपुर्वी दिनांक ०३/ ११/ २०१९ रोजीची शासकीय सुट्टीचा 
फायद्यासह , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . 
कुलकर्णी, ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे 
तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेले श्री . पी . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर जालना यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री . एम . बी . ओझा , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी स्वतःच्या कामासह 
सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


७ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ०४ / ११/ २०१ ९ ते ०६ / ११/ २०१ ९ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


जालना , ०२/ ११/ २०१९ 

वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना. 


क्र ./ प्रशा/ ८५८७/ २०१९ : - जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्री . बी . 
एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांना दिनांक 
०४/ ११/ २०१९ ते ०६/ ११/ २०१ ९ पर्यन्तची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
रजेपुर्वी दिनांक ०३ / ११ / २०१९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहेत . 


एस . जी . 


६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
भोकरदन 

म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


स्तर , 


वाचा:- श्रीमती आ . ए . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १७/ १०/ २०१९ ते १८ / १० / २०१ ९ या ( ०२ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन 

म्हणून काम करतील . 


आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतीत श्रीमती एम . 
एस . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर भोकरदन यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा. 


क्र ./प्रशा/ ८४०८ / २०१ ९ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्रीमती 
आर. ए . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक १७/ १० / २०१९ व १८/ १० / २०१९ या ( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत 
रजा , कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, ०५/ ११/ २०१९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . ए . जाधव , ह्या 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


९ ६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टि . चिकणे, 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री . एस . टि . चिकणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०१/ ११/ २०१९ ते ०३/ ११/ २०१९ या ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एम . वाय . 
डोईफोडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी स्वतःचे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज सांभाळाले. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


आदेश 


जालना, 

०५ / ११ / २०१९ 


क्र ./ प्रशा/ ८३३१/ २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्री . एस . 
टि . चिकणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना दिनांक 
०१/ ११/ २०१९ ते ०३/ ११/ २०१९ या ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना. 


१० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टि . चिकणे, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टि . चिकणे, 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १८ / १०/ २०१ ९ व १९/ १०/ २०१९ या ( ०२) दिवसाची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


क्र ./ प्रशा/ ८३३२ / २०१९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांना दिनांक १८/ १०/ २०१९ व १९/ १०/ २०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०२ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा , रजेनंतर दिनांक २० / १० / २०१९ व २१/ १०/ २०१ ९ रोजीचा 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह , मंजूर करीत आहेत . 


जालना , २३/ १० / २०१९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी, ह्या 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


९ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . 
कुलकर्णी, ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 

जालना म्हणून 

दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील श्री . एम . बी . ओझा , 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी स्वतःच्या न्यायालयाचे 
कामकाज साभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाच तातडीचे कामकाज सांभाळाले . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . एस . टि . चिकणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०४/ ११/ २०१ ९ व ०५/ ११/ २०१९ या ( ०२ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र ./ प्रशा/ ८५८६/ २०१९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . एस . 
टि . चिकणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना दिनांक 
०४ / ११/ २०१ ९ व ०५/ ११/ २०१९ या ( ०२ ) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टि . चिकणे, हे सदरील 
वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व. स्तर, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, २३ / १० / २०१९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


९ ६५ 


११ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन 

म्हणून काम करतील . 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक १२/ ११/ २०१ ९ ते १५/ ११/ २०१९ या (०४) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त्त अर्जित रजेच्या कालावधीतीत श्रीमती एम. एस. बजाज , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर भोकरदन यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


आदेश 


जालना , १२/ ११/ २०१९ 


क्र ./ प्रशा / ८७२२/ २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे श्रीमती 
पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१२/ ११/ २०१९ ते १५/ ११/ २०१९ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , मंजूर करीत आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना, 


१३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
ह्या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


वाचाः- श्री . सुनील गं . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक १३/ ११/ २०१ ९ ते १५/ ११/ २०१ ९ 
पर्यंतची या ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए. के . शर्मा, दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर, मंठा यांनी स्वतःचे काम साभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कामकाज सांभाळावा . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


क्र ./ प्रशा/ ८७२३/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . सुनील गं . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १३/ ११/ २०१९ ते १५/ ११/ २०१९ पर्यन्तची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
आली आहे . 


जालना, १२/ ११ / २०१९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . सुनील गं . वेदपाठक , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सुनील गं . वेदपाठक , 
हे जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून 
जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


वाचाः- श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ११/११/ २०१९ ते १३/ ११/ २०१९ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री . ए . एल. टिकले ,जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे . 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


क्र ./प्रशा/ ८७२१ / २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री.बी. एस.जगदाळे. 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, भोकरदन यांना दिनांक ११/ ११/ २०१९ ते 
१३/११/२०१९ पर्यन्तची (०३) दिवसाची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


जालना , १२/ ११ / २०१९ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व न्यायाधीश, जालना. 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


९ ६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक ११/ ११/ २०१९ ते १४/ ११/ २०१ ९ या ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.ए.के. शर्मा, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.के. शर्मा , हे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, मंठा म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतीत श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना, १८ / ११/ २०१९ 


क्र ./प्रशा/ ८६७३ / २०१९ : - जिल्हा न्यायाधीश-१ , जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांना दिनांक ११/ ११/ २०१९ ते १४/ ११/ २०१९ या ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा, रजेनुर्वी दिनांक ०९/ ११/ २०१९ व १० / ११/ २०१९ रोजीचा 
शासकीय सुट्यांचा फायदा दिनांक ०८ / ११/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ / ११ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . 
डोईफोडे, ह्या ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , जालना म्हणून दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 


एस. जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१६ 


प्र .जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . एम.एन.जैस्वाल , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १/११/ २०१ ९ ते ३/ ११/ २०१ ९ या ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . एम . मानखैर , ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर जालना यांनी स्वतःच कामकाज साभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज सांभाळाले . 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


क्र ./प्रशा/ ८७७७/ २०१९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हेश्री. एम.एन.जैस्वाल , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, जालना यांची दिनांक १/ ११/ २०१९ ते 
३/ ११/ २०१९ पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहेत . 


जालना , ०८ / ११/ २०१ ९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम.एन.जैस्वाल, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम.एन.जैस्वाल, 
हे ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


१५ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.ए.के. शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांचा 
दिनांक २५/ ११/ २०१९ ते २८ / ११ / २०१९ या (०४) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री एस.डी. चक्कर, रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


क्र ./प्रशा/८८४८ / २०१९ :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री.ए.के. शर्मा , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, मंठा यांची दि . २५/११/ २०१ ९ ते २८ / ११/ 
२०१९ पर्यंतची एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , तसेच रजेपूर्वीदिनांक 
२३ /११/२०१९ व २४/ ११/ २०१ ९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदा , दिनांक 
२२/ ११/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २९ / ११/ २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 


जालना , १३/ ११/ २०१९ 

दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


९ ६७ 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचेमानले 
जाईल. 


वाचा:- श्रीमती के.एस. झंवर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १९/ ११/ २०१९ ते २१/ ११/ २०१९ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


क्र ./प्रशा/ ८८४७/ २०१ ९ :- जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती के.एस. झंवर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना 
दिनांक १९/ ११/ २०१९ ते २१/ ११/ २०१९ पर्यंतची एकूण (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के.एस. झंवर , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के.एस. झंवर , 
ह्या २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील. 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती वाय.एम. डोईफोडे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर जालना यांनी स्वतःच्या न्यायालयाचे 
कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचेतातडीचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


जालना, १८ / ११ / २०१ ९ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


१८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


क्र .२०१८ / एल / एन/ क्यु ३/ २०१६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वये 
जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी ,माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


९ ६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 


१ ९ 


जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


गावाचे नांव :- वडवणी तालुका :- वडवणी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


१ 
२ 
३ 


स.नं./ ग.नं . 

२ ९ ८ 
३६० 
३५२ 
३७२ 


क्षेत्र ( हे.आर.) 

००.०६ 
००.२५ 
००.०७ 
००.०२ 


उपविभागीय अधिकारी,माजलगाव 


एकुण 


००.४० 


दिनांक २०.११.२०१९ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर -बीड- परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन 
प्रकल्पाचेविवरण:- नविन रेल्वे मार्ग 
सामाजिक फायदे :- दळणवळण 
( पायभूत सोयीसुविधा, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्र .२०१८/ एल/ एन/ क्यु ६/ २०१६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- वडवणी तालुका :- वडवणी जिल्हाः- बीड 


अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर 


१ 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


लागू नाही. 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


आहे . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . 


दिनांक : २०.११.२०१९ 
ठिकाण : माजलगाव 


: 


शोभा ठाकुर , 


उपविभागीय अधिकारी 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


९ ६ ९ 


परिशिष्ट २ 


अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड - परळी ( वै.) नवीन रेल्वे लाईन 


प्रकल्पाचेविवरण: - नविन रेल्वे मार्ग 


सामाजिक फायदे :- दळणवळण 


( पायभूत सोयीसुविधा, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी ,माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव :- कुडी जहाँगीर तालुका :- धारुर जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर 


१ 


लागू नाही . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- कुंडी जहाँगीर तालुका :- धारुर जिल्हाः- बीड 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


३५७ 


१ 


०१.२७ 


लागू नाही . 


२ 


३५६ 


००.०५ 


परिशिष्ट ५ 


३ 


३५५ 


००.०५ 


४ 


३५४ 


००.०४ 


५ 


३६१ 


००५५ 


६ 


३६२ 


००.४५ 


७ 


३६३ 


००.२० 


८ 


३६४ 


००.० ९ 


९ 


३७४ 


००.७३ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचेपदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


१० 


३७१ 


००.११ 


११ 


३७८ 


०२.२० 


१२ 


रस्ता 


०.१४ 


१३ 


३७ 


०.०१ 


१४ 


३८ 


०.३ ९ 


१५ 


४० 


०.२४ 


१६ 


३ ९ 


०.१८ 


१७ 


१४४ 


०.१५ 


१८ 


१४३ 


०.०६ 


दिनांक : २०.११.२०१९ 
ठिकाण : माजलगाव 


: 


१ ९ 


१४५ 


०.०३ 


शोभा ठाकुर , 


२० 


१४६ 


०.०६ 


उपविभागीय अधिकारी 


२१ 


२८ 


०.३२ 


माजलगाव . 


एकुण 


०८.३२ 


९ ७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


मंगळवार दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ : अग्रहायण १३ , शके १ ९ ४१ 


२० 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद 

प्रशासन यांजकडून 


नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) 
मधील तरतूदीस अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या 
विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) बीड जिल्हयातील केज नगर पंचायतीच्या 
सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे . 


अधिसुचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 


१ ९ ६५ 


त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती, आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी 
आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित 


जा.क्र ./२०१९/ नपाप्रा/निवडणूक / कावि- ९९ ५ : मा.राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१९ / 
प्र.क्र .१२/ का -६ दिनांक १९ .११.२०१९ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 


करण्यात येत आहे 


न.प.चे 


अनूसूचित जाती 


अराखीव 


लोकसंख्या ( सन २०११ ) च्या 
जनगणनेनुसार 


एकूण 
सदस्य 


अनुसूचित 
जमाती 


नागरीकांचा 
मागास प्रवर्ग 


नाव 


एकूण 


संख्या 


एकूण | महिला 


एकूण | महिला | एकूण | महिला 


एकूण | महिला 


अनु . 
जाती 


अनु 
जमाती 


३०७०४ 


५७१८ 


३०७ 


१७ 


०३ 


०२ 


० 


० 


०५ 


०३ 


० ९ 


०४ 


केज 
जि.बीड 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८.११.२०१ ९ 


( सुनिल केंद्रेकर ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


९ ७१ 


BY THE DIVISIONAL COMISSIONER & REGIONAL 

DIRECTOR,MUNICIPAL 

ADMINISTRATION 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


Act, 1965 taking into consideration the population figures of 
Census of 2011 ( Including population of Schedule Castes, 
Schedule , Tribes & Backward Class ofCitizens). The number 
of municipalCouncilors in respect of Kaij Nagar Panchayatof 
District Beed is being fixed as mentioned in the following 
table. 

Similary the number of seats to be reserves for women 
( inclding the seats belonging to Schedule Castes , Schedule 
Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats to 
be reserved for Schedul caste , Schedule Tribe and Backward 
Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the 
following table. 


No.2019 /MUN.ADMN /ELN /WS 995.- Asper Maharashtra 
State Election Commission s letter No. CEC /mc-2019 /PR - 12 / 
KR - 06 Date 19/11/2019 Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra 
Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships 


TABLE 


Nameof 


the nager 


Population (as per 2011 
census ) 
Total Sched Sched 

uled uled 
Castes Tribes 


Total 
No.of 
Councilors 


Schedule Schedule Backward Class Unreserved 
Castes Tribes 

of citizens 
Total Female Total Female Total Female Total Female 


Panchayat 


30704 


5718 


370 


17 


03 


02 


0 


0 


05 


03 


09 


04 


Kaij 
Dist. Beed 


Date: 28.12.2019 
Place : Aurangabad 


(Sunil Kendrekar ) 

Division Commissioner and 
Regional Director ofMunicipal Administration , Aurangabad . 


२१ 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन 

यांजकडून 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १ ९ ६५ 
जा.क्र ./ २०१९/ नपाप्रा /निवडणूक / कावि-९९५. मा राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप -२०१९ / 
प्र.क्र .१२/ का -६ दिनांक १९.११.२०१९ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम ९ ( २) मधील तरतूदीस 


अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्याविचारात घेवून ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) 
नांदेड जिल्हयातील भोकर नगर परिषदेच्या सदस्यांची संख्या खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी 
आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित 
करण्यात येत आहे 


न.प.चे 


एकूण 


अनूसूचित जाती 


अराखीव 


नाव 


सदस्य 


लोकसंख्या ( सन २०११ ) च्या 
जनगणनेनुसार 
एकूण अनु . अनु 

जाती जमाती 


अनुसूचित नागरीकांचा 
जमाती 

मागास प्रवर्ग 
एकूण | महिला | एकूण | महिला 


संख्या 


एकूण महिला 


एकूण | महिला 


३२८ ९९ 


४८६२ 


२२१० 


१ ९ 


०३ 


०२ 


०१ 


०१ 


०५ 


०३ 


१० 


०४ 


भोकर 
जिल्हा 
नांदेड 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८.११.२०१९ 


( सुनिल केंद्रेकर ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


९ ७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


BY THE DIVISIONAL COMISSIONER & REGIONAL 

DIRECTOR ,MUNICIPAL 


ADMINISTRATION 


Act, 1965 taking into consideration the population figures of 
Census of 2011 (Including population of Schedule Castes, 
Schedule , Tribes & Backward Class of Citizens ) The number 
of municipal councilors in respect of Bhokar Nagar Parishad 
of District Nanded is being fixed as mentioned in the following 
table . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRAMUNICIPAL COUNCIL ,NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


No.2019 /MUN.ADMN/ELN /WS 995.- As perMaharashtra 
State Election Commission s letter No.CEC /mc- 2019 /PR - 12 / 
KR -06 Date 19/11/2019 Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra 
Municipal Council, Nagar Panchayat & Industrial Townships 


Similary the number of seats to be reserves for women 
(inclding the seats belonging to Schedule Castes , Schedule 
Tribes and Backward Class of citizens) and number of seats 
to be reserved for Schedul caste , Schedule Tribe and Backward 
Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the 
following table . 


TABLE 


Name of 


the nagar 


Population (as per 2011 
census ) 
Total Sched Sched 

uled uled 
Castes Tribes 


Total 
No.of 
Councilors 


Schedule Schedule Backward class Unreserved 
Castes Tribes 

of citizens 
Total Female Total Female Total Female Total Female 


Parishad 


32899 


4862 


2210 


19 


03 


02 


01 


01 


05 


03 


10 


04 


Bhokar 
Dist. 
Nanded 


Date : 28.11.2019 
Place : Aurangabad . 


(Sunil Kendrekar ) 

Division Commissioner and 
Regional Director of Municipal Administration , Aurangabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


माहाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . २० ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ , २०१९ : अग्रहायण १४-२० शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्रासाठीचा विकास केंद्र नकाशा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम २० (४ ) अन्वये मंजूरी 

क्र.प्रायोला/विकंन/महसूल / ८१६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे नगर 
विकासाची अधिसुचना क्रमांक टिपीएस-३७१६/प्रक्र .२६८/ २०१६/ नवि३० 
दि .०२.०१.२०१८ द्वारे त्यासोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमुद फेरबदलासह 
लातू जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना मंजूर केलेली आहे . सदर परिशिष्ट अ 
अन्वये शासनाने यापूर्वीची अधिसुचना क्र . टिपीएस/ ३७१५/ १५६३/सिआर/ 
३००/ २०१५/ नवि ३० दि . २६.० ९ .२०१६ ला रद्द करून आदेश पारित केले 
आहेत , की महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम अधिनियम १९ ६६ 
( यापूढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेले आहे ) चे तरतुदीखाली लातूर 
महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्रासाठी विकास केंद्र नकाशा तयार करणेत 
यावा व त्यासाठी सहसंचालक नगर रचना , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
यांचे सहमतीने उक्त अधिनियमाचे कलम २० अंतर्गत कार्यवाही करणेत 
यावी. लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्रासाठीच्या विकास केंद्र नकाशा 
बाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) अन्वये नोटीस प्रसिध्द करणे व 
कलम २० ( ४) अन्वये त्यास अंतिम मंजूरी देणे याबाबत जिल्हाधिकारी, लातूर 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी विकास केंद्र नकाशा अंतर्गत लातूर महानगरपालिका 
परिघस्त क्षेत्रातील ४० गावाचा समावेश होत असून त्याचे एकूण क्षेत्र 
२७,३३३ हे . आर आहे. सदर संपूर्ण क्षेत्राचा अस्तित्वातील भुवावपर नकाशाहा 
भौगोलिक माहित प्रणाली च्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे . यानुसार 
लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्रासाठी प्रारूप विकास केंद्र नकाशा व 
त्याचा अहवाल तयार करण्यात आलेला असून त्यास सहसंचालक ,नगर , 
रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांनी मान्यता दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोटकलम ( ३ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्राच्या विकास 
केंद्र नकाशाबाबत सुचना क्र.प्रायोला/विकेन/ २२६ दि . २३.०७.२०१ ९ रोजी 


प्रसिध्द करण्यात आली होती . सदर सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

औरंगाबाद विभाग दि.०१-०७/ ०८ / २०१ ९ मध्ये प्रसिध्द झाली होती व सुचना 
प्रसिध्द झालेचे तारखेपासून ३० दिवसांचे कालावधीत नगारीकांकडून हरकती/ 
सुचना मागविण्यात आल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सर्व हरकती व सुचना यांना सुनावणी देऊन व त्याबाबत 
सारासार विचार होऊन आणि त्याबाबत सहसंचालक , नगररचना, औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद यांची सहमती घेतल्यानंतर सदर लातूर महानगरपालीका 
परिघस्त क्षेत्राचा प्रारुप विकास केंद्र नकाशा काही सुधारणांसह मंजूर 
करणे आवश्यक असल्याचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोटकलम ( ४ ) चे 
अनुषंगाने प्राप्त असलेले अधिकारांचा वापर करून व याबाबत शासनाने 
दि .०२.०१.२०१८ चे अधिसुचनेअन्वये दिलेल्या अधिकारान्वये, प्रस्तावित 
फेरबदल व त्याअन्वये उक्त लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्राच्या प्रारूप 
विकास केंद्र नकाशास , सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मधील सुधारणांसह 
याव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदर अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त अधिसुचना व लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्राचा मंजुर 
विकास केंद्र नकाशा हा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावा . 

जिल्हाधिकारी , लातूर 
२ . नगर रचनाकाकार , नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, शाखा 


१ . 


कार्यालय ,लातूर 


उक्त अधिसुचना व लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्राचा मंजुर 
विकास केंद्र नकाशा हा www.latur.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करणेत आला आहे. 
स्थळ : लातूर 
दिनांक :-२५/ ११/ २०१ ९ 

जी . श्रीकांत , ( भा.प्र.से.) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औ . भाग १ - अ २० 


५० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


५१ 


परिशिष्ट- अ 
( अधिसुचना क्र प्रायोला/विकेंन/ महसुल/ ८१६ दि .२५ / ११ / २०१९ ला संलग्न ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम -२० (४) अन्वये मंजुर करावयाच्या लातूर महानगरपालिका परिघस्त क्षेत्राच्या विकास केंद्र 

नकाशात मान्य केलेल्या सुधारणांचे परिशिष्ट 


जमिनीचा तपशिल 


सुधारणा 
क्र . 


विकास केंद्र 
नकाशा शिट क्र 


म.प्रा.व.न.र अधिनियमाच्या कलम २०( ३ ) 
अन्वये प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप लातूर 
परिघस्त क्षेत्राचा विकास केंद्र नकाशातील 


म.प्रा.व.न.र अधिनियमाच्या कलम २०( ४ ) 
अन्वये मंजुर करावयाच्या लातूर परिघस्त 
क्षेत्राचा विकास केंद्र नकाशात मान्य 


प्रस्ताव 


केलेल्या सुधारणा 


एम-१ 


५ 


गट.क्र .३८ कासारगाव 


अस्तित्वातील स्मशानभुमीच्या 
वापरासाठीचा सार्वजनिक सुविधा वापर 
विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .३८ पै 

हया 
जमिनीवरील अस्तित्वातील स्मशानभुमीच्या 
वापरासाठीचा सार्वजनिक सुविधा वापर रद्य 
करून सदर जागा रहिवास वापर विभागात 
समाविष्ट करण्यात यावी . 


एम-२ 


५ 


गट क्र .७६ 


औद्योगिक वापर विभाग 


महाराणाप्रतापनगर 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .७६ पै ही 

जमिन औद्योगिक वापर विभागातून 
वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट 

करण्यात यावी . 


एम-३ 


४ 


गट क्र .२२० ते २२३ हरंगुळ 

बु . 


एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील औद्योगिक 

वापर विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .२२० ते 

२२३,२८३,३०४ पै हया जमिनी 
एम.आय.डी.सी. क्षेत्राच्या फ्राहेर असून 
वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट 


करण्यात याव्यात . 


एम -४ 


गट क्र .५२५ बाभळगाव 


६ 


अस्तित्वातील दफन भुमीच्या 
वापरासाठीचा सार्वजनिक सुविधा वापर 

विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, अस्तित्वातील 
दफनभुमीच्या वापरासाठीचा सार्वजनिक 
सुविधा वापर विभाग हा लगतच्या गट 
क्र .८ मध्ये दर्शविण्यात यावा. तसेच गट 
क्र .५२५ मध्ये अस्तित्वातील तळे, नाला व 

फ्रधारा दर्शविण्यात यावा. 


एम -५ 


गट क्र .२६,२७ पाखरसांगवी 


रहिवास वापर विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .२६ च्या 
जागी गट क्र .२७ नमूद करावा व 

उलटपक्षी . 


४ 


एम -६ 


साईट क्र .६- खेळाचे मैदान 


गट क्र .३ ९ , ४० , ४१,४२ 

हरंगुळ बु. 


साईट क्र.६- खेळाचे मैदान हे भागशः रद्य 
करून प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र . ५८ व 

प्रस्तावित १५.० मी . रस्ता यांचे 
जंक्शनवरील ५.० हे . क्षेत्र ( २५० + २०० 
मी ) आरक्षणासाठी कायम ठेवण्यात यावे 

व आरक्षणातून वगळलेली जमिन शेती 
वापर विभागात समाविष्ट करण्यात यावी . 


एम-७ 


गट क्र .१३८,१३९ आर्वी 


वाणिज्य वापर विभाग 


५ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मंजुर केलेले 
फ्रिनशेती / रेखांकन क्षेत्र वाणिज्य वापर 
विभागातून वगळण्यात यावे व रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट करण्यात यावे. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , 


शके १ ९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


जमिनीचा तपशिल 


सुधारणा 
क्र . 


विकास केंद्र 
नकाशा शिट क्र 


म.प्रा.व न.र अधिनियमाच्या कलम २०( ३ ) 
अन्वये प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप लातूर 
परिघस्त क्षेत्राचा विकास केंद्र नकाशातील 


म.प्रा.व.न.र अधिनियमाच्या कलम २०( ४ ) 
अन्वयेमंजुर करावयाच्या लातूर परिघस्त 
क्षेत्राचा विकास केंद्र नकाशात मान्य 
केलेल्या 

सुधारणा 


प्रस्ताव 


एम -८ 


५ 


गट क्र .४५७,४५८ 


शैक्षणिक वापरासाठीचा सार्वजनिक / 
निमसार्वजनिक वापर विभाग 


बाभळगाव 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .४५७ पै 
व ४५८ पै हया जमिनी शैक्षणिक 
वापरासाठीच्या सार्वजनिक / निमसार्वजनिक 
वापर विभागातून वगळून रहिवास वापर 
विभागात समाविष्ट करण्यात याव्यात . 


एम - ९ 


औद्योगिक वापर विभाग 


गट क्र .७०,७१ 
पाखरसांगवी 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .७०,७१ 
हया जमिनी औद्योगिक वापर विभागातून 
वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट 


करण्यात याव्यात . 


एम-१० 


५ 


गट क्र .५४ बसवंतपुर 


वाणिज्य वापर विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .५४ पै 
ही जमिन वाणिज्य वापर विभागातून वगळून 
रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यात 
यावी . 


एम-११ 


८ 


गट क्र .६६ पेठ 


सार्वजनिक निमसार्वजनिक 
वापर विभाग 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्र .६६ पै 
ही जमिन सार्वजनिक निमसार्वजनिक वापर 
विभागातून वगळून रहिवास वापर विभागात 
समाविष्ट करण्यात यावी . 


स्थळ : लातूर 
दिनांक :- २५ / ११/ २०१९ 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


( भा.प्र.से.) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१९ : अग्रहायण १४-२० , शके १ ९ ४१ , 


५३ 


Government ofMaharashtra 


supplement dated 01-07 /08 / 2019 for inviting suggestions and / 


Collector Office , Latur 


or objections from general public within 30 days from the 


Growth Centre Plan of Latur Fringe Area , Latur 


date of publication of notice in theMaharashtra Government 


Gazette . 


Sanction under section 20( 4 ) ofMaharashtra Regional & 

Town Planning Act , 1966 


And whereas , after hearing and considering all the 


No. RPL /GCP /REVENUE /816 .-- Whereas, the Govt. of 


suggestions/ objections and after consulting the Joint 


Maharashtra in Urban Development Department, vide 


Director of Town Planning, Aurangabad Division , it is felt 


Notification No. TPS - 3716 /CR - 268 /2016 /UD - 30 dated 


necessary to sanction the said Draft Growth Centre Plan of 


02/01/2018 , sanctioned Regional Plan of Latur District subject 


Latur Fringe area , Latur with certain amendments. 


to the modifications specified in Schedule- A appended 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 


thereto . As per the said Schedule - A , Govt. in supersession 


sub - section (4 ) of section 20 of the said Act and the power 


of earlier Notification No.TPS 3715 / 1563/CR 300 /2015 /UD30 


delegated by the Govt in this behalf wide Notification dated 


dated 26/09/2016 , issued the directions that the Growth Centre 


02/01/2018, the Collector, Latur hereby sanctions the 


Plan of Fringe Area, Latur shall be prepared under the 


proposed modification and accords sanction to the said Draft 


provisions of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 


Growth Centre Plan of Latur Fringe area , Latursubject to 


1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ). For this, the 


certain amendments mentioned in schedule A appended 


procedure mentioned under section 20 of the said Act shall 


herewith . 


be followed in consultation with Joint Director, Aurangabad 


Division , Aurangabad . The collector, Latur is authorised to 


This Notification shall come into force on the date of its 


publish notice under section 20 ( 3) and finally sanction under 


publication in the Maharashtra GovernmentGazette . 


section 20 (4 ) in respect of the Growth Centre of Fringe Area , 


The Notification along with sanctioned Growth Centre Plan 


Latur. 


of Latur Fringe area , Latur and its report shall be made 


And whereas , the area of Growth Centre Plan of Latur 


available for inspection to the general public during office 


Fringe area comprises of 40 villages surrounding Latur 


hours on all working days at the following office . 


Municipal Corporation and admeasures 27,333 Ha. The 


1. 


The Collector,Latur 


Existing Land Use ( ELU ) map of entire area was prepared 


2 . 


Town Planner, Town Planning & Valuation 


through Geographical Information System (GIS ). Accordingly 


Department, Latur Branch 


the Draft Growth Centre Plan of Latur Fringe area , Latur and 


its report was prepared with the consent from Joint Director, 


This Notification and the copy of the sanctioned Growth 


Town Planning, Aurangabad Division , Aurangabad . 


Centre Plan of Latur Fringe area, Latur and its report are also 


available to download at www.latur.gov.in . 


And whereas , pursuant to above, a notice bearing no . 


RPL /GCP /226 dated 23/07/2019 under sub section ( 3 ) of section 


Place - Latur 
Date- 25/11/2019 


20 of the said Act in respect of Draft Growth Centre Plan of 


G. Sreekanth , ( IAS) 

Collector, Latur 


Latur Fringe area , Latur was published and appeared in the 


Maharashtra Government Gazette , Aurangabad Division 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


Schedule A 
( Appended to Notification no. RPL /GCP/REVENUE/816 dated 25/11/2019 ) 
Schedule of Sanctioned amendments in the Growth Centre Plan ofLatur Fringe Area , Latur, under section 20 (4 ) of the 

Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


Mod . 


Growth 


Details of Land 


No. 


Centre Plan 


Proposal of draft Growth 
Centre Plan of Latur 
Fringe Area, published 
under section 20 ( 3 ) ofMR 
& TP Act 


Sanctioned amendments in 
the Growth Centre Plan of 
Latur Fringe Area under 
section 20 (4 ) ofMR & TP Act. 


sheet no . 


5 


Gut no 38 , Kasargaon 


M1 


Public Utility zone for 
existing user of 
Cremation Ground 


Land bearing 38 pt. is deleted 
from Public Utility zone for 
existing user of Cremation 
Ground and included in 
Residential zone, as shown in 
plan . 


5 


Industrial zone 


M2 


Gut no 76 , 
Maharanapratap 

Nagar 


Land bearing Gut no 76 pt . is 
deleted from Industrial zone 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


4 


Industrial zone in MIDC 


M3 


area 


Gut no 220 to 223 , 

Harangul 


Lands bearing Gut no . 220 to 
223 , 283, 304 pt . are out of 
MIDC area and are included in 
Commercial zone, as shown in 
plan . 


6 


Public Utility zone for 
existing user of Burial 
Ground 


Gut no 525 , 
Babhalgaon 


M4 


Public Utility zone of existing 
user of Burial Ground is shown 
in adjoining Gut no 8. Existing 
use of tank , nallah and 
bandhara are shown in Gut no 
525 , as shown in plan . 


Residential zone 


Gut no 26 is mentioned in the 
place of Gut no 27 and vice 


Gutno 26,27 , 
Pakharsangavi 


4 


M5 


versa 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ५-११ २०१ ९ : अग्रहायण १४-२० , शके १९ ४१ , 


44 


Mod . 


Growth 


Details of Land 


No. 


Centre Plan 


sheet no . 


Proposal of draft Growth Sanctioned amendments in the 
Centre Plan of Latur Fringe Growth Centre Plan of Latur 
Area , published under Fringe Area under section 20 ( 4 ) 
section 20 ( 3 ) of MR & TP ofMR & TP Act . 
Act 


Gut no 


M6 


Site no 6- Play Ground 


4 


39,40,41,42Harangul 

Br. 


Site no 6 , Play Ground is partly 
deleted & reduced to 5.0 Ha. 
250 x 200 mt. ) and land so 
released is included in 
Agriculture zone, as shown in 
plan . 


MZ 


5 


Gut no 138 , 139Arvi 


Commercial zone 


Approved NA / layout areas are 
deleted from Commercial zone 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


M8 


5 


Gut no 457,458 , 

Babhalgaon 


Public Semi-Public zone of 
Educational User 


Lands bearing 457,458 pt . are 
deleted from Public Semi 
Public zone of Educational user 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


4 


Gut no 70,71, 
Pakharsangavi 


Industrial zone 


M9 


Lands bearing Gut no 70 , 71 are 
deleted from Industrial zone 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


Commercial zone 


Gut no 54 


5 


Basawantpur 


M10 


Land bearing Gut no 54 pt. is 
deleted from Commercial zone 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


8 


Gut no 66Peth 


Public Semi- Public zone 


M11 


Land bearing 66 pt. is deleted 
from Public Semi- Public zone 
and included in Residential 
zone, as shown in plan . 


Place-Latur 
Date- 25/11/2019 


G.Shreekanth , IAS 

Collector, Latur 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


